महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील शिक्षण संचालक या पदांची दिनांक 
३१.१२.२०१८ अखेरची म्हणजेच दिनांक .०१.०१.२०१९ 
रोजीची, दिनांक ३१.१२.२०१९ अखरेची म्हणजेच 
दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२१/प्र.क्र.११/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
तारीख: २१ जानेवारी, २०२१ 


वाचा : १. आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/आस्था-ब१२४/ज्येसू/शिसं/ २०१८/ 
८४९, दिनांक ०२.०२.२०१९ 
२. आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.आस्था-ब/१२४/ज्येसू/शिसं/२०१९/४५२, 
दिनांक २७.०१.२०२० 


शासन परिपत्रक- 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील शिक्षण संचालक पदाची दिनांक 
०१.०१.२०१८ अखेरची अंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक २६.०८.२०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
आता दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये व 
दिनांक ०१.०१.२०२० सोबतच्या प्रपत्र ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही /२०११ / 
प्र. क्र. २८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ नुसार तयार करण्यात आली आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये, दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध 
ठरविले आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखळ करण्यात आळी आहे. सदर विशेष अनुज्ञा 
याचिकेमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून ही ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. त्यानुसार 
सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल, 
या अटीच्या अधीन राहून ही तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावी, ज्या अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतायादी संबंधित आक्षेप असतील त्यांनी त्या संदर्भातील निवेदन 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत, हे आदेश निर्गमित झाल्यापासून दोन 
आठवडयाच्या आत शासनास सादर करावे. विहित कालमर्यादेनंतर आलेल्या निवेदनाचा विचार 
करण्यात येणार नाही. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी विहित कालमर्यादेत प्राप्त झालेली 
निवेदने त्यांच्या अभिप्रायासह शासनाकडे तात्काळ पाठवावीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२१/प्र.क्र.११/प्रशा-२ 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०१२११७३६४२७७२१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ig 


i 
N: 
nd 


Charushila Devendra ; 
Chaudhari sesame 
(चारुशीला चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍तालयामार्फत 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शिक्षण संचालक व तत्सम पदावरील अधिकायांची दिनांक 9/9/2096 ते ३१/१२/२०१८अखेर म्हणजेच दिनांक 09/09/2098 
रोजीची अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


अधिकऱ्याचे नांव प्रवर्ग जन्म दिनांक | नियुक्तीचा | नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठता 
(नियुक्‍ती (सरळसेवेने/ | दिनांक/जेष्ठतेचा 
नंतर प्रवर्ग पदांन्नतीने) मानीव दिनांक 
बदलला 
असल्यास 


शिक्षण संचालक व तत्सम पदावरील अधिकायांची दिनांक 9/9/2098 ते ३१/१२/२०१९अखेर म्हणजेच दिनांक 09/09/2020 
रोजीची अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


अधिकऱ्याचे नांव नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता 
(सरळसेवेने/ |दिनांक/जेष्ठतेचा 


पदोन्नतीने.) मानीव दिनांक 


